“राजमाता सईबाई स्मृतिस्थळ विकास 
आराखड्यासाठी लेखाशिर्षास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जून, २०२४. 


वाचा: 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४४४-अ, 
दिनांक ३०/११/२०२३. 
२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४- 
अ, दिनांक १२/०३/२०२४ 


प्रस्तावना: 


नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४४४-अ, दिनांक 
३०/११/२०२३ अन्वये “राजमाता सईबाई स्मृतिस्थळ विकास आराखडयांतर्गत” पुरातत्व 


विभागाकडील रुपये २९.७३ कोटी किंमतीच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आली आहे. हा आराखडा सन २०२३-२४ पासून अंमलात येत आहे. सदर आराखड्यांतर्गत 
करण्यात येणाऱ्या कामांवर होणारा खर्च भागविण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येत 


आहे. तसेच वित्तीय तरतूद व लेखाशीर्ष याबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 


येतील असे उक्त झासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 


२. दरम्यान यापुढे प्रत्येक आराखड्याकरीता स्वतंत्र महसुली व भांडवली लेखाशिर्ष न 


घेता सर्व आराखड्यांसाठी एक महसुळी व भांडवली लेखाशिर्ष करण्याचे धोरण 


शासनस्तरावरुन निश्चित करण्यात आले असल्यामुळे यापुढे नियोजन विभागामार्फत 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणाऱ्या तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखड्यांसाठी 


उपरोक्त वाचा येथील क्र.२ अन्वये नवीन लेखाशीर्षास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


३. आता उक्त क्र. 9 व २ च्या अनुषंगाने “राजमाता सईबाई स्मृतिस्थळ विकास 


आराखडयांतर्गत” करण्यात येणाऱ्या कामांवर होणारा खर्च भागविण्यासाठी Seats 
मंजूरी देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४४४-अ 


शासन निर्णय :- 


“राजमाता सईबाई स्मृतिस्थळ विकास आराखड्यांतर्गत” करण्यात येणाऱ्या कामांवर 
होणारा खर्च, नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४-अ, 
दिनांक १२/०३/२०२४ अन्वये मंजूरी देण्यात आलेल्या खाली नमूद लेखाशीर्षातून भागविण्यास 


मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


भांडवली खर्चासाठी Saris : 


मागणी क्र. ओ-१० (भांडवली Wa) 


५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च 5452 Capital outlay on Tourism 
04, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा 01 Tourist Infrastructure 
ee ०१ पर्यटन केद्र 101 Tourist Centres 
(| Pe 


(००) (94) | “तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास | (00)(15) | “Pilgrimage And Tourism 


आराखडा” (कार्यक्रम/दत्तमत) Destination Development 
(48420299) Plan” (Scheme/Voted) 
(54520211) 
महसूली खर्चासाठी लेखाशीर्ष : 
मागणी क्र. ओ-८ Demand No.O-¢ 
३४५२ पर्यटन 3452 Tourism 
rod q पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा ।01 Tourist Infrastructure 
ew | ०१ पर्यटन केद्र 101 Tourist Centres 
aa Gane 


(००) (१६) | “तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास | (00)(16) | “Pilgrimage And Tourism 


आराखडा” (कार्यक्रम/दत्तमत) Destination Development 
(२३४५२२३०६६) Plan” (Scheme/Voted) 
( 34523066) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१०२/का.१४४४-अ 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२११४४१०८६३१६ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKUMAR GANGARAM RAUT 
N A N D KU M py R IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PLANNING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2364c4585e9e2f4e1a3eb4edad8e29fd11241a0 


G A NG ARAM 1929b933f28Fc39d2906d11, postalCode=400032, 
st=Maharashti 


I ber=EFAB5769910D3540376EC2062B6C2A6B 
1BD6E7BC121FF37D75E24F4318761C66, 
R A U ग, -NANDKUMAR GANGARAM RAUT. 
Date: 2024.06.21 14:54:20 +05'30' 


(नंदकुमार राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्त, पुणे 

५. जिल्हाधिकारी, पुणे 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे 

९. कार्यासन व्यय-८/अर्थ-१६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


